प्रादेशिक रुग्णालयांकरीता सन २०१८-१९ या 
वित्तिय वर्षामध्ये कापडचोपड (लिनन) खरेदी 
केलेल्या प्रलंबित देयके अदा करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १९९/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: २ मार्च, २०२१. 


१) झासन निर्णय क्रमांक-खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ दिनांक ११.०९.२०१८. 
) शासन निर्णय क्रमांक-खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ दिनांक ३०.३.२०२०. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ दिनांक १७/७/२०२०. 
) संचालक, आरोग्य Ga), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ 
कापडचोपड-लिनन/सुधारीत मंजूरी/माआ/टे-२/४८५५/२०२०,दिनांक ०४/०१/२०२१. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४/५/२०२०. 
६) सहसंचालक (असंसर्गजन्य), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/कापडचोपड-लिनन/सुधारीत मंजूरी/माआ/टे-२/५०६१/२०२०,दि.१५/०२/२०२१. 


प्रस्तावना-: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरिता कापडचोपड 


(लिनन) खरेदी केलेले प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी रु.२९,७३,०८३/-इतकी मान्यता देण्यात आली, 


त्यानुसार देयक अधिदान व लेखा कार्यालयास सादर करण्यात आले होते. परंतु अधिदान व लेखा 


कार्यालयाने विलंब आकार व त्यावरील अनुज्ञेय करासहित एकूण रु.२९,८२,३४६/- इतक्या रक्कमेचे 


देयकास मान्यता घेण्यात यावी, असा आक्षेप लावून देयक परत केले. 


त्याअनुषंगाने मे.महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ, मुंबई यांचे रु.१९,८४,८९८/- व 


मे.महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांचे रु.९,९७,४४८/- असे एकूण रु.२९,८२,३४६/- 


(रु.एकोणतीस लाख ब्याऐंशी हजार तीनशे सेहेचाळीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस कापडचोपड (लिनन) 


खरेदी केलेल्या प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी शासन पूरकपत्राद्वारे मान्यता देण्याबाबतची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ 


शासन पूरकपत्रक :- 


सहसंचालक (असंसर्गजन्य), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी विनंती 


केल्यानुसार, प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरिता संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयामधील तक्त्यात नमूद 


केलेल्या अ.क्र.१ ते १२ बाबींचे खरेदीचे मूळ देयक, विलंब आकार व त्यावरील अनुज्ञेय करासहित 


रु.२९,८२,३४६/- (रु.एकोणतीस लाख ब्याऐंशी हजार तीनशे सेहेचाळीस फक्त) इतक्या venta 


लेखाशिर्ष क्र. २२१० ०२९१ बाब २१-पुरवठा व सामुग्री याअंतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात 


अर्थसंकल्पीत मंजूर अनुदान ४,६२,००,०००/ इतके असून त्यापैकी ६०% रुपये २,७७,२०,०००/- इतके 


अनुदान BDS प्रणालीवर वितरीत असून वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या अटीच्या अधीन 


राहून व संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयामधील अटींच्या अधीन राहून प्रलंबित देयक अदा करण्यासाठी, 


या शासन पूरकपत्राद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४/५/२०२० व शासन निर्णय, 


वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, 


नियम क्रमांक ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१४४५४४०३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 

J a m S h e r DN: त्या, ककि Of रिक तळी 
ou=Public Health Department, 

ostalCode=400032, st=Maharashtra, 

S a m S h e [| ६८20 0000450002054१34 नित्य 1529 

826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
1 cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Ta d a V | Date: 2021.03.02 15:39:30 --05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


